१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी 
करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या विनियोगासाठी 
गडचिरोली जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, 
ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या 
दुरुस्तीसाठी व नुतनीकरणासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३७/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.पीएचडी-३००११/प्र.क्र.१०८/ २०१३ 
(भाग-२)/आ-७, दिनांक १६/०३/२०१७. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.२३१/ आ-७, 
दिनांक २८/०९/२०१७. 
३) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
मुंबई यांची दिनांक ०३/०३/२०१८ रोजीची टिप्पणी. 
प्रस्तावना :- 
१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या 


विनियोगासाठी सुधारीत कृती आराखड्यातील गडचिरोली जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, 


ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी व नुतनीकरणासाठी संदर्भ क्र.२ च्या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने वरील रुग्णालयांच्या 


बांधकामांच्या दुरुस्तीसाठी निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३७/आ -७ 


शासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या 


विनियोगासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक 


आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी व नुतनीकरणासाठी एकूण रु.१४०१.०० लक्ष (रु. चौदा कोटी एक 


लक्ष फक्त) इतक्या निधीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून त्याबाबतचा तपशील 


पुढीलप्रमाणे आहे :- 


2. 


संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या दिनांक १९ डिसेंबर, २०१७ च्या पत्राच्या 


अनुषंगाने NVBDCP Scheme करीता औषधे व प्रयोगशाळा साहित्य यांच्या खरेदीकरीता अनुक्रमे 


रु. २५०.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत निविदा प्रक्रिया करण्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ) उपजिल्हा रुग्णालय (३):- 


अ. मंजूर कामापैंकी IDW प्रस्तावित कामे मंजूर | अंदाजपत्रकीय | शेरा 
क्र अनुदान | रक्कम (लक्ष) 
| उपजिल्हा रुग्णालय, आरमोरी, तालुका आरमोरी, is 
mere) a 
जि.गडचिरोली येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
२ | उपजिल्हा रुग्णालय कुरखेडा, ता.कुरखेडा, जि.गडचिरोळी 
४००.०० १४९.०० pe 
येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे. 
३ | उपजिल्हा रुग्णालय अहेरी, ता.अहेरी, जि.गडचिरोली येथे 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे १७४.०० (| 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे. 
एकूण 800,00 YOO ,00 
ब) ग्रामीण रुग्णालय (९) :- 
अ. मंजूर कामापैंकी IDW प्रस्तावित कामे मंजूर | अंदाजपत्रकीय | शोरा 
क्र अनुदान | रक्कम (लक्ष) 
क्री ग्रामीण रुग्णालय एटापल्ली, ता.एटापल्ली, जि.गडचिरोली येथे 
तृतनीकरणव उंत्रतीकरण करणे ११८.१७ pe 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
२ । ग्रामीण रुग्णालय भामरागड, ता.भामरागड, जि.गडचिरोली त 
येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे त ष्र 
3 | ग्रामीण रुग्णालय अष्टी, ता.अष्टी, जि.गडचिरोली येथे ४८.७७| - | 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३७/आ -७ 


नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
४ | ग्रामीण रुग्णालय चामोरशी, ता.चामोरशी, जि.गडचिरोली येथे 
८३.०० eS 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
५ | ग्रामीण रुग्णालय सिरोंचा, ता.सिरोचा, जि.गडचिरोली येथे ५४५.४० ह 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 3 pe 
६ | ग्रामीण रुग्णालय धानोरा, ता.धानोरा, जि.गडचिरोली येथे 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे ९०.२१ pe 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
७ । ग्रामीण रुग्णालय कोरची, जि.गडचिरोली येथे नूतनीकरण व सदर ३ ठिकाणी 
उन्नतीकरण करणे सार्वजनिक बांधकाम 
८ | ग्रामीण रुग्णालय मुळचेरा, जि.गडचिरोली येथे नूतनीकरण व विभागामार्फत (State 
उन्नतीकरण करणे Fund) अंतर्गत या 
९ | ग्रामीण रुग्णालय वडसा देसाईगंज, जि.गडचिरोली येथे इमारतींची बांधकामे 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे पूर्ण झाली असल्यामुळे 
आता या ठिकाणी 
दुरुस्तीची आवश्‍यकता 
नाही. 
एकूण ५४५.०० ५४५.०० 
क) प्राथमिक आरोग्य केंद्र (१४) 
अ. मंजूर कामापैंकी IDW प्रस्तावित कामे मंजूर । अंदाजपत्रकीय | शेरा 
क्र. अनुदान | रक्‍कम (लक्ष) 
he प्राथमिक आरोग्य केंद्र लगाम, ता.मुलचेरा, जि.गडचरोली ३३.४५ | 
येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
२ । प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिमाळगत्ता, ता.अहेरी, ४८.०० णि 
जि.गडचरोली येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
३ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र पेधारी, ता.धानोरा, जि.गडचरोली येथे ४५.१० =] 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
४ । प्राथमिक आरोग्य केंद्र अड्पल्लीमालळ, ता.मुलचेरा, ४३.३५ | 
जि.गडचरोली येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
५ | प्राथमिक आरोग्य केद्र घोट, ता.चामोरश्ी, जि.गडचरोली ४५.९५ | 
येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
६ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुरुमगाव, ता.धानोरा, जि.गडचरोली | “४0:00? ३०.३५ = 
येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
७ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाडधा, ता.अरमोरी, जि.गडचरोली ३१.०० णी 
येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
८ _। प्राथमिक आरोग्य केंद्र अमिर्झा, ता.गडचिरोली, ४४.०० णं 
जि.गडचरोली येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३७/आ -७ 


९ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र डेचाळीपेट्टा, ता.अहेरी, जि.गडचरोली ५०.३० णो 
येथे नुतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
ae प्राथमिक आरोग्य केद्र HSS, ता.वडसा, जि.गडचरोळली येथे ३७.५० | 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
गं प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोटगूल, जि.गडचरोली येथे ४७.०० णं 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे 
१२ | प्राथमिक आरोग्य केद्र अंकिसा, जि.गडचरोली येथे सद्यस्थितीत इमारत 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे कौलारु असून 
मोडकळीस आल्यामुळे 
सदर ठिकाणी इमारतीची 
निर्लेखनाची प्रक्रिया सुरु 
असून त्या ठिकाणी नवीन 
इमारतीची आवश्यकता 
आहे. 
१३ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुंघाडा, जि.गडचरोली येथे सदर ठिकाणी NHM 
नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे अंतर्गत नवीन इमारत 
मंजूर झाल्यामुळे दुरुस्ती 
करण्याची आवश्‍यकता 
नाही. 
१४ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र माळेवडा, ता.अरमोरी, जि.गडचरोली सदर काम जिल्हा 
येथे नूतनीकरण व उन्नतीकरण करणे परिषद (८ सार्वजनिक) 
अंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये प्रस्तावित 
असल्यामुळे हे काम 
वगळण्यात आले आहे. 
एकूण ४५६.०० ४५६.०० 
२. उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ) अंदाजपत्रकांमध्ये नमूद केलेल्या बांधकामांना सक्षम स्तरावर तांत्रिक मान्यता घेऊनच 


कामे हाती घेण्यात यावीत. आवशयकता वाटल्यास त्याबाबत संबंधित संस्थेतील 


अधिकार्‍्यांबरोबर सल्ला मसलत करण्यात यावी. 


ब) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय, क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ 
तां.क. १, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गर्डशाक 


तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१३७/आ -७ 


क) सदर प्रस्तावावरील खर्च मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने 
मान्यता दिलेल्या खर्चापेक्षा अधिक होणार नाही याची आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा 
अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी सर्वतोपरी दक्षता घ्यावी. 

ड) उपरोक्‍त अनुक्रमांक अ ते क येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व बांधकाम 
नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, 
आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३१११०७००६२१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol Nilakanth 


A mM O | ह ठा Nilakanth 


Satara, C= NS 
Nilakanth ८ sect” 
Sakharkar _ tae 20180881 14095 -0590 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


